केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाली (PEMS) व Nodal Officer यांची 


नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४२१/प्र.क्र. ५८/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २४ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 
१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No. १(१३)०१/७/ 
FCD/2020, दिनांक २३ मार्च, २०२१. 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा WI’, 
दिनांक १ जुले, २०२१. 
प्रस्तावना - 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त 
विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एक Single Nodal Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत 
बँकेमध्ये स्वतंत्र 91916 Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
समन्वयाच्या दृष्टीने किमान सह सचिव / उप सचिव दर्जाच्या Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत 
निर्देशित केले आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातंर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता Single Nodal 
Agency (SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागातंर्गत चाळू असलेल्या / भविष्यात चालू होणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 
पुढील प्रमाणे केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन ज्ञापनान्वये सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त 
विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) बाबत सुधारित सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत 
बँकेमध्ये स्वतंत्र 971916 Bank Account उघडणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या 
समन्वयाच्या दृष्टीने किमान सह सचिव / उप सचिव दर्जाच्या Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत 
निर्देशित केले आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातंर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता पुढील तक्त्यात 
दर्शविल्यानुसार 511916 Nodal Agency (SNA) नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४२१/प्र.क्र. ५८/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. 


योजनेचे नांव व सांकेतांक क्रमांक 


Single Nodal Agency (SNA) 


शालेय पोषण आहार 

२२०२३८०६ (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा) 
२२०२३८१५ (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा) 
२२०२॥७६४ (5057) (केंद्र हिस्सा) 
२२०२॥७७३ (SCSP) (राज्य हिस्सा) 
22021432 (TSP) केंद्र हिस्सा) 
22021489 (TSP) (राज्य हिस्सा) 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), म.रा., पुणे 


समग्र शिक्षा अभियान 

22021§29 (सर्वसाधारण ) (केंद्र हिस्सा) 
२२०२॥६१२ (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा) 
२२०२॥७४६ (SCSP) (केंद्र हिस्सा) 
२२०२॥७५५ (5057) (राज्य हिस्सा) 
२२०२॥६४८ (TSP) (केंद्र हिस्सा) 
२२०२॥६५७ (TSP) (राज्य हिस्सा) 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई 


स्टार्स योजना (नवीन योजना) 
२२०२००२७ (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा) 
2202J09¢ (सर्वसाधारण) राज्य हिस्सा) 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई 


साक्षर भारत 
२२०२॥६९३ (TSP) केंद्र हिस्सा) 
२२०२॥७०१ (TSP) (राज्य हिस्सा) 


आयुक्त (शिक्षण), म.रा., पुणे 


अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मॅट्रीक-पूर्व शिष्यवृत्ती 
(२२०२७९२१) (सर्वसाधारण) (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा) 


आयुक्त (शिक्षण), म.रा., पुणे 


अल्पसंख्याकांच्या संस्था / शाळेकरिता पायाभूत 
सोयींचा विकास (IDMI) 

(२२०२॥-१६९) (सर्वसाधारण) (१००% केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा) 


आयुक्त (शिक्षण), म.रा., पुणे 


मदरशांमध्ये दर्जात्मक शिक्षण देण्याकरिता 
योजना (SPQEM) 

(२२०२१७८) (सर्वसाधारण ) (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा) 


आयुक्त (शिक्षण), म.रा., पुणे 


२ 


3» 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातंर्गतच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या समन्वयासाठी सह सचिव / उप 
सचिव (अर्थसंकल्प) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे 
उपरोक्त केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी कोषागारातून आहरीत करणाऱ्या आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी प्राधिकृत बँकेमध्ये Lada Single Bank Account उघडणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४२१/प्र.क्र. ५८/अर्थसंकल्प 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२४१२२७४२९२२१ असा आहे. हा Teal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA pee erat 
SHANKARRAO 
PAWAR - i 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
१०. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 
११. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 


१२. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

२२. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / समन्वय / 
अर्थसंकल्प / क्रीडा ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / महाराष्ट्र राज्य परीक्षा 
परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२४. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२६. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

२७. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

३०. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

३१. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

३२. वित्त विभाग (व्यय-५/ व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

३३. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३४. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पृष्ठ ३ पैकी ३ 


